कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व 
तेलताड पिकांकरिता सन २०२०-२१ चा अखर्चित 
निधी ₹ ६३१२.६४६ लाख पुनर्जिवित करून सन 
२०२१-२२ मध्ये अभियानांतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.९७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२२ 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र/१विप्र .राअसुअप्रक्र/वाकृआ/.१२/मान्यता.प्र/१/१८९३, दि.१६/०५/२०२१ 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३७/१४-अ, दि.२४/०६/२०२१ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/३८१६२/२०२१, 
दि.२२/११/२०२१ 
६. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४-अ, दि.१०/१२/ २०२१ 
७. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. २-१५/२०२१ NFSM-Oilseeds, दि. ०९ जून, २०२१. 
८. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१८२४७/२१, 
दि.१० जुन,२०२१ 
९. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.१८ जून, २०२१ 
१०. केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. ३-४/२०२१ OP (58),-९८२०२, दि. १७ जून, २०२१. 
११. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.२४ जून, २०२१ 
१२.केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. २-३९/२०२१ NFSM (OS), दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 
१३.कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अ, दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 
१४. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र.६-१३/२०२१-॥/॥॥०(०००/१/08), दि. ०७ जुले, २०२१ 
१५. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/४२१९९, 
दि.२१ डिसेंबर, २०२१ 
१६. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४-अ, दि.१०/१२/ २०२१ 
१७.आयुक्‍्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/३७३४२, 
दि.१५/११/२०२१ 
१८. केंद्र शासनाचे पत्र G..§-32/2029-AAP(Coord/OS)TRFA(%04434), दि. १०/०१/२०२१ 
१९. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/ प्र.क्र.०३/२१/१४६२, दि.१४/०१/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९७/४-ओ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता या 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) ₹ २२४८४.०० लाख 
इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यास दिनांक २४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


तसेच केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड 
अभियानातंर्गत संदर्भाकित दिनांक ०९ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०१ (गळीतधान्य) साठी रु.६९८४.०७ 
लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक १८ जून, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भांकित दिनांक १७ 
जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०३ (वृक्षजन्य तेलबिया) साठी रु.७८.४८४ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक 
कृती आराखडयास ARAM दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केली आहे. तसेच संदर्भांकित दिनांक 93 ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये TRA (गळीतधान्य) साठी रु.११६.६७ 
लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके आणि गळीतधान्य व तेलताड 
पिकांकरीता दि.१०/१२/२०२१ व ३०/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा 
एकूण रु.५४७८.९१ लाख निधी यापूर्वी अनुक्रमे कृषि आयुक्‍तालयास खालीलप्रमाणे वितरीत केला आहे. 


(रु.लाख) 
अ. योजनेचे नाव केंद्र हिस्सा । राज्य हिस्सा | एकूण 
क्र 
(| अन्नधान्ये पिके २७२८.४६ १८१८.९७ ४५४७.४३ 
२ | गळीतधान्य व तेलताड पिके | ५५८.८९ ३७२.५९ ९३१.४८ 
एकूण एकंदर ३२८७.३५ २१९१.५६ ५४७८.९१ 


आता सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या 
निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ ५२६८.५२ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात 
आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
पुनर्जिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी केंद्र हिळऊ्याचा ₹२८६७.८४२ लाख निधी व त्यानुसार राज्य हिळ्याचा ₹१९११.८९४ लाख निधी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी = ४२०.४१० लाख निधी (केंद्र हिस्सा र २९५.६०७ लाख + 
राज्य हिस्सा ₹ १९४.८०३ लाख) अभियानाच्या PFMS खात्यावरील रक्‍कम रक्‍कम कृषि आयुक्‍तालयास 
वापरण्यास परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९७/४-ओ 


तसेच सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तेळबिया व तेलताड पिकांसाठी प्राप्त केंद्र 
हिळ्याच्या निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ १४३९.४४ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात 
आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
पुनर्जिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी ₹ १०४२.५० लाख निधी (केंद्र हिस्सा ₹ ६२५.५० लाख + राज्य हिस्सा 
= 840.00 लाख) अभियानाच्या PFMS खात्यावरील रक्‍कम कृषि आयुक्‍तालयास वापरण्यास परवानगी देणे 
आव्यक आहे. 

सबब, राअसुअ-अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व तेलताड अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा वित्तीय मान्यता 
द्यावयाचा पुनर्जीवित निधीचा crates पुढीलप्रमाणे आहे : 


(₹ लाखात) 


राज्य हिस्सा एकूण एकंदर 
उपअभियान एकूण ए 


BEAMS PFMS एकूण BEAMS PFMS एकूण BEAMS PFMS एकूण 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान । २८६७.८४२ | २९५.६०७ | ३१६३.४४९ | १९११.८९४ | १९४.८०३ | २१०६.६९७ | ४७७९.७३६ | ४९०.४१० | ५२७०.१४६ 
-अन्नधान्य पिके 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेलबिया) 


६२२.६६३ ६२२.६६३ ४१५.१०९ ४१५.१०९ १०३७.७७२ | १०३७.७७२ 


०.००० २.८३७ २.८३७ ०.००० १५६९१ 9.€89 0,000 ४.७२८ ४.७२८ 


TRFA (गळीतधान्य) 


२८६७.८४२ | ९२१.१०७ | ३७८८.९४९ | १९११.८९४ । ६११.८०३ | २५२३.६९७ | ४७७९.७३६ | १५३२.९१ ६३१२.६४६ 


एकूण 


सबब, सर्वसाधारण प्रवर्गाचा PFMS संलग्न बँक खात्यावरील गतवर्षीचा अखर्चित रु. १५३२.९१ लाख निधीचा सन 
२०२१-२२ मध्ये विनियोग करण्यास शासन मान्यता देणे तसेच, सदर अखर्चित निधीपैकी शासन स्तरावर उपलब्ध 
असलेल्या केंद्र हिवड्याच्या ₹ २८६७.८४२ लाख निधी व त्यास समरुप राज्य हिळ्याच्या ₹१९११.८९४ लाख निधीस वित्तीय 
मान्यता प्रदान करून निधी वितरण करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र हिऱड्याचा ₹ ३७८८.९४९ लाख व 
त्यास आवश्‍यक राज्य IATA ₹ २५२३.६९७ लाख असा एकूण ₹ ६३१२.६४६ लाख निधी (रुपये त्रेसष्ठ 
कोटी बारा GA AAS SN सहाशे फक्त) पुनर्जिवित करुन सन २०२१-२२ मध्ये सदर अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांकरिता (वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद ₹ ६३१२.६४६ लाख निधीपैकी केंद्र हिछ्याचा = ९२१.१०७ लाख व राज्य 
हिउ्ड्याचा ₹ ६११.८०३ लाख असा एकूण ₹१५३२.९१ लाख निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या PEM : 
SNA संलग्न बँक खात्यावर शिल्लक असून तो सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात आणावा. 

३. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनर्णिवित केलेल्या ₹ ६३१२.६४६ लाख निधीपैकी केंद्र हिक्याचा ₹ २८६७.८४२ लाख 
निधी (रुपये अठ्ठावीस कोटी सदुसष्ठ लाख AACA हजार दोनशे फक्त) व राज्य हिऱऱ्याचा ₹१९११.८९४ 
लाख निधी (रुपये एकोणीस कोटी अकरा लाख एकोन्नवद हजार चारशे फक्त) असा एकूण ₹४७७९.७३६ 
लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून तो सन 
२०२१-२२ मध्ये पुढील लेखाश्रिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९७/४-ओ 


कद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (co) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ ॥२३४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत (अन्नधान्य पिके) करीता उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्याच्या ₹ ६३१२.६४६ लाख निधीचे ?॥॥/5 प्रणालीवर संबधिताना जिल्हा निहाय/ 
कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून 
अभियानांतर्गत वितरीत निधी PEMS प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा. 

६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.२ व ७ येथील दि. २४/०६/२०२१ व दि.१८/०६/२०२१ च्या शासन 
निर्णयातील अटी, शार्ती व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ नुसार 


विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचे सांकेतांक २०२२०१२११९०१२२८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
H R | KA NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPT., \I\Code=400032, st=Maharashtra, 
2.54. jab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa62085c34db6bf 
Sc, |CCO19CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
IN 19626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A95F2AC3C192E 
9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2022.01.21 19:02:29 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९७/४-ओ 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
) 
) 
) 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

१०) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

११) सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 


१३) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

१५) सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला,मंत्रालयासमोर, 
मुंबई -३२ 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१७) महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा ), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०० ०२० 

१८) नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१९) वित्त विभाग (व्यय-१ /अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२०) निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


